RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


11111 


ANSL 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक ५४ ] 


मंगळवार , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ७४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
उपविभागीय अधिकारी , पालघर उप विभाग , पालघर यांजकडून 


3 


अधिसूचना 
क्रमांक पीडी / भू.सं. / हायस्पीड रेल / अधिसूचना / कावि -७६८ / २०२१.— भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत , करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यामधील कलम ३ चा खंड ( इ ) च्या द्वारे परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्रमांक संकिर्ण 
११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे . ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाचा कलम ३ खंड ( झेड ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा अधिकारी हा 
उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या पालघर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) . 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि दोन मध्ये दिलेले आहे 
आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदी अन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की उक्त 
जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तिंचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ चा पोटकलम ४ अ नुसार कार्यवाही पूर्ण 
होईल . त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार 
निर्माण करणार नाही . 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु ) -७४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतू , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धी पुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षर्तीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटनियम ( ५ ) नुसार जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम १४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला 
आहे ) . यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे 
व पूर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ चा खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त 
अधिनियमाखालील , जिल्हाधिकाऱ्याची कार्य पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी , पालघर उप विभाग , पालघर यांस पदनिर्देशित 
केले आहे . 


अनुसूची एक 


अ.क्र . 


गावाचे नाव 


भूमापन किंवा गट क्र . ( जूना ) 


भूमापन किंवा गट क्र . 

( नवीन ) 
( ३ ) 


अंदाजित क्षेत्र हे.आर मध्ये 

( खाजगी ) 

( ५ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( २ ) 
शिगाव 


१ 


१७४ 


४६५ / १५० / ५४५ / ५४६ / ५४८ / ५४ ९ 


१.६२०० 


२ 


६८ 


४३३ 


०.१६१५ 


३ 


११४ 


४४ ९ 


०.२०८७ 


४ 


६७/८६ 


४६४/८६ 


३.००५४ 


६७/१६६ 


४६४/१६६ 


६७/२७७ 


४६४/२७७ 


६७/२५४ 


४६४/२५४ 


५ 


६४ 


४४७ 


०.०८१ ९ 


६ 


३२३ 


१ ९ ५ 


०.१६२ ९ 


७ 


३०६ 


४ ९ ३ 


०.१०६८ 


८ 


३०८ 


४ ९ ५ 


०.०२८३ 


९ 


३१६ 


४ ९ ६ 


०.४५४० 


१० 


३१७ 


४७६ 


०.५२२१ 


११ 


२१० 


१७० 


०.४०४३ 


१२ 


२१८ 


१ ९ ० 


०.२६१८ 


१३ 


२११ 


१७२ 


०.१२३० 


१४ 


२१३ 


१६१ 


०.०८८० 


१५ 


२१५ 


१ ९ २ 


०.१०८८ 


१६ 


३१५ 


४७० 


०.० ९ ४ ९ 


एकूण ( खाजगी ) ( अ ) 


७.४३२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


३ 


अनुसूची एक 


अ.क्र . 


गावाचे नाव 


भूमापन किंवा गट क्र . 


अंदाजित क्षेत्र हे.आर मध्ये 

( खाजगी ) 

( ४ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( २ ) 
शिगाव 


१ 


नाला 


०.२५४६ 


२ 


रस्ता 


०.०३७४ 


३ 


रस्ता 


०.०३७५ 


४ 


रस्ता 


०.००५८ 


५ 


गावठाण 


०.४८८८ 


६ 


रस्ता 


०.०१४० 


७ 


कॅनल 


०.०१५७ 


८ 


रस्ता 


०.००८६ 


०.८६२४ 


एकूण ( खाजगी ) ( अ ) 
एकूण ( खाजगी + सरकारी ) 


८.२ ९ ४८ 


( अ + ब ) 


अनुसूची -२ 
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाचे विवरण 


- 


प्रकल्पाचे नाव 

मुंबई - अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्प 
प्रकल्पाचे वर्णन 

मुंबई - अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्प हा एकूण ५०८.१० कि.मी. चा प्रकल्प आहे . त्यापैकी 
महाराष्ट्रातील एकूण १५५.७६ कि.मी. व केंद्रशासीत प्रदेश दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये - ४.३० कि.मी. 

व गुजरातमध्ये ३४८.०४ कि.मी. आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ मुंबई - अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्पामुळे जलदगती रेल्वे प्रकल्प बांधकाम करणे , त्याचा वापर 

करणे व देखभाल करणे याकामी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत . 

स्थानिक लोकांना त्यांचे कौशल्य आणि अनुभव यानुसार त्या जागेतील प्रचलित नियमानुसार रोजगाराच्या 
संधी मिळतील . 

तसेच त्या प्रकल्पामुळे प्रवासी वाहतुकीत वाढ , सुरक्षित आणि जलद प्रवास , भौगोलिक आणि सामाजिक 
दृष्टीने सर्वकष विकास , मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती पर्यावरण स्थिरता ह्या बाबी अभिप्रेत आहेत . 

अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 
१. प्रकल्पाचे बांधकाम 


२. प्रकल्पाचे परिचालन 


३. प्रकल्पाची देखभाल 


या कारणाकरिता जमिनीची आवश्यकता . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची चार 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 

शासन महसूल व वनविभाग मंत्रालय मुंबई - ३२ यांनी त्यांचे अधिसूचना क्र . संकीर्ण - ०१/२०१५ , प्र.क्र .३ / अ -२ / दि .१३ / ०३ / २०१५ 
द्वारे भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) या मध्ये कलम १० समाविष्ट केले असून , त्यामध्ये अशी तरतुद केली आहे की , समुचित शासनाला जनहिताच्या दृष्टीने अधिसूचनेद्वारे , 
उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीन यांच्या तरतुद लागू करण्यापासून सूट देता येते . त्यानुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
असाधारण क्रमांक १२ ९ , दिनांक ३० मे २०१ ९ नुसार उक्त फरक प्रकल्पाला जनहिताच्या दृष्टीने लोकहितकारी प्रकल्प असल्याकारणाने 
प्रकरण दोन आणि प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . 


उप जिल्हाधिकारी पुनर्वसन पालघर 


प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 
आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम 
प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


ब . 


उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ) जिल्हाधिकारी कार्यालय , रुम नं . ११४ , 
पहिला मजला , कोळगांव , बोईसर रोड , पालघर , ता . व जि . पालघर , 
ता . जि . पालघर पिन कोड - ४०१ ४०४ . 


> 


. 


क . 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब वर्ष , ५ , अंक ९ २ ( २ ) 
करण्यात आली आहे . त्या अधिसूचनेचा | गुरुवार , जुलै ११ , २०१ ९ / आषाढ २० , शके १ ९ ४१ , महसुल व वनविभाग , 
तपशील 

अधिसूचना दिनांक ९ जुलै २०१ ९ अन्वये उप जिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ) , 
जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर , यांची प्रशासक , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून 

नियुक्ती करणेत आली आहे . 
सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा आवश्यक्यता भासण्याचा संभव असल्याचे 
कायद्याचे ११ चे उप - कलम ( १ ) खाली अधिसूचीत करण्यात आले आहे . प्रारंभिक अधिसूचनेच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत 
उप विभागीय अधिकारी , भुसंपादन अधिकारी , पालघर यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविणेत येईल . 


पालघर , 
दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ . 


धनाजी तोरस्कर , 
उप विभागीय अधिकारी , 
पालघर उप विभाग , पालघर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


